राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व 
मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी 
राबवावयाच्या विशेष प्रकल्पांतर्गत संतुलित 
पशुखाद्य सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे 
तसेच, दुधाळ देशी गायी / म्हशींचे वाटप करणे 
या बाबींस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- १) कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक 

एमएलके २०१६/प्र.क्र.२७/पदुम ८,दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१६. 

२) शासन निर्णय क्रमांक एमएलके २०१६/प्र.क्र.२७/पदुम ८,दि. २१ जानेवारी, २०१७. 

३) शासन पूरक पत्र क्रमांक एमएलके २०१६/प्र.क्र.४६/पदुम ४,दि. ९ मे, २०१७. 

४) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष यांचे पत्र क्र.राकृवि-०३१७/प्र.क्र.१४/राकृवियो कक्ष 
दि.९ जून, २०१७ अन्वये दि. २५ मे, २०१७ रोजी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी 
समिती सभेचे निर्गमित केलेले इतिवृत्त. 

५) नियोजन विभागाचा शासन निर्णय क्र.डीसीटी-२३१६/प्र.क्र.१३३/का-१४१७, 
दि.५ डिसेंबर, २०१६ 

६) नियोजन विभागाचा शासन निर्णय क्र. क्र.डीसीटी-२३१६/प्र.क्र.१३३/का-१४१७, 
दि.३ मार्च, २०१७ 

७) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,शासन निर्णय क्र. एमएलके- 
२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, दि.२१.०७.२०१७ 

८) केंद्र शासनाचे पत्र एफ नं. 9-94 /२०१७ -राकृवियो, कृषि भवन नवी दिल्ली, दि.०१.१०.२०१८ 


प्रस्तावना : 
राज्यातील विदर्भ व मराठवाडा विभागात दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या सहकार्याने विशेष प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने दि.२५.५.२०१७ 
रोजी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या सभेमध्ये या प्रकल्पास तत्वत: मान्यता (Partial 
Sanction) प्रदान करुन प्रकल्पांतर्गत संतुलित पशुखाद्य सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे (Ration Balancing 
Advisory Services) तसेच, दुधाळ देशी गायी / म्हशीचे वाटप (Animal Induction) या दोन घटकांच्या 
अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेण्याचे निर्देश समितीने दिलेले आहेत. 


त्या अनुषंगाने संतुलित WRT सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे तसेच, दुधाळ देशी गायी / म्हशीचे 
वाटप या दोन घटकांच्या समावेशासह प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या अभिप्रायार्थ सादर करण्यात आला 
होता. केंद्र शासनाने वाचा - ८ येथील दि.०१.१०.२०१८ पत्रान्वये सदरचे दोन घटक fears प्रकल्पांतर्गत 
राबविण्यास मान्यता प्रदान केळेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, 


त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन 
वाढीसाठी राबवावयाच्या विशेष प्रकल्पांतर्गत संतुलित WPS सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे तसेच, दुधाळ 
देशी गायी / म्हशींचे वाटप करणे या बाबींच्या अंमलबजावणीस झासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याचे 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने, खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेऊन करण्यात यावा. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागात दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे या प्रकल्पांतर्गत संतुलित wpa सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे तसेच, 
दुधाळ देशी गायी / म्हशीचे वाटप याबाबींच्या अंमलबजावणीस याद्वारे, शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. तसेच, या दोन घटकांसाठी येणारा एकूण खर्च रु. ४५.४४ कोटी यास वित्तीय मान्यता 
देखील प्रदान करण्यात येत आहे. या दोन्ही घटकांची अंमलबजावणी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 
उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या अधीन राहून, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या सहकार्याने सन २०१८-१९ व 
२०१९-२० या दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये करण्यात यावी. 


सदर प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या खालील दोन्ही घटकांवर खर्च करतांना नाबार्ड 
सहाय्यीत Dairy Entrepreneurship Development Scheme- DEDS योजनेचे मापदंड (Cost Norms), 


प्रकल्पाचे आर्थिक निकष- या प्रकल्पांतर्गत समविष्ट विविध घटक व त्यांच्या अंमळबजावणीसाठी निधी 


उपलब्धतेचा तपशिळ खालीलप्रमाणे आहे. 


Ration Balancing Advisory Services- 


A. Capital investment for 3000 Local Resource Persons & 60 Technical officers 
Unit Requirement of 
A Physical ‘ funds for 16 
Items Cost Period 
No. target (Rs.) months (Rs. In 
र Lakh) 
1 Tablet with accessories to 3060 7,000/- 114.20 
Local resource person 
Printer & accessories to 
2 LDO officers ra 7,000/- 4.20 
LCD projector with 
2 accessories to LDO office ळी Oi ee 
Data management & 
communication charges to 
4 LRP 10-16 एला & Re: 3060 150/- 16 months 73.44 
150 / Month 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, 


Local resource person 
meeting expenses for 16 
months (2 meeting/month; 
total 32 meetings) 


3000 25/- 16 months 12.00 


6 Honorium to Local 3000 2,000/- | 16 months 960.00 
Recourse Person 


Village awareness 
7 | programmes & project 3000 5,000/- प्या 150.00 
publicity in 3000 villages 


Training of Local resource 
person(10 days training for 


. 3000 LRP & 60 TO) @ 3060 250/- 10 days 76.50 
Rs.250/person/ day 
Total Rs. 1502.34 
B. Ration Balancing Programme Kit 
; Unit Requirement of 
aden cost funds for 16 
8 (Rs.) months (in lakhs) 
RBP - KIT for 3000 LRPs 
weighing balance -5 kg for 
3000 LRPs 3000 420 12.60 
weighing balance for LRPs 
-25 kg for 3000 LRPs oe 4 eee 
2 Tag applicator/ LRP 3000 416 24.96 
measuring tape 3000 134 4.02 
Information Booklet 3000 50 1.50 
ready reakner 3000 2 | =i 0.06— —s—=*” 
Cap 3000 95 2.85 
t-shirt 3000 300 | = 9.00______| 
Tagging @Rs. 8 for As per milch 
1691750 milch animals animal Le | 135.34 
population 
Leather bag 3000 650 19.50 
Administrative charges 
approxm. For 60 TO Rs. शिवा 29.18 
48633 one time 
Total 288.860 53.86 
Total A+B (RKVY Share) 1756.20 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, 


या घटकांतर्गत ज्या वस्तु / उपकरणे GEM पोर्टलवर उपलब्ध असतील त्यांची खरेदी सदर 
पोर्टलव्दारेच करण्यात यावी. 
ब) दुधाळ देशी गायी / म्हशींचे वाटप (Animal Induction) - 


विदर्भ व मराठवाडा विभागात दुध उत्पादन वाढीसाठी राबवावयाच्या विशेष प्रकल्पांतर्गत प्रति 
लाभार्थी एक दुधाळ देशी गाय / म्हैस वाटप या बाबीअंतर्गत नाबार्ड सहाय्यीत DEDS योजनेच्या मापदंडानुसार 
(Cost Norms) एकूण १६,४०० लाभार्थ्यांना १६,४०० दुधाळ देशी गाय / SA वाटप करावयाचे असून, 
(सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना २५% अनुदान आणि अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना ३३.३३% अनुदान) 
सदर बाबीसाठी राकृवियो अंतर्गत रु. २७.८८ कोटी निधी पुढील १६ महिन्यात उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदरचा प्रकल्प विदर्भ विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर 
तसेच, मराठवाडा विभागातील लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद या एकूण ११ जिल्हयांमधील २,९३६ 
गावांमध्ये राबविण्यात यावा. 


या विशेष दुग्ध प्रकल्पांतर्गत संतुलित पशुखाद्य सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे या घटकांची 
अंमलबजावणी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने करावयाची आहे. तर, दुधाळ जनावरांचे वाटप या घटकांची 
अंमलबजावणी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांनी करावयाची आहे. 


या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी वाचा-७ येथील शासन निर्णयात नमुद करण्यात करण्यात 
आलेल्या इतर बाबी जसे की थेट लाभ हस्तांतरण, प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या वस्तुचे तांत्रिक 
निकष, प्रकल्पांतर्गत लाभार्थी निवड, लाभार्थी निवड समिती व इतर अनुषंगीक सूचना यात कोणताही बदल 
करण्यात आलेला नसून त्या जशाच्या तशाच्य लागू राहतील. 


या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरीता आवड्यक त्या सविस्तर मार्गदर्शक सुचना आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावरुन सर्व संबंधितांना तात्काळ निर्गमित कराव्यात. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१२२८१६०४४५८६०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ally sign 
DN: c=II ment laharashtra, ou=Agriculture and ADF 
jaharashtra, 


Anoop Kumar :: 


rialNumber=1c2ee608849bdb8 1 2849b6c8878(95607059b530f1717¢ 
8e39c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar 
Date: 2018.12.28 16:13:57 +05'30' 


(अनूप कुमार) 
शासनाचे प्रधान सचिव 


40463e4aafdd4d13de68 


प्रत: 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई ३२. 

६. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे ६७ 

७. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 

८. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे. 

९. विभागीय आयुक्‍त, नागपुर, अमरावती व औरंगाबाद 

१०. जिल्हाधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना 

व उस्मानाबाद 

११. प्रकल्प संचालक, विदर्भ मराठवाडा विशेष दुग्ध प्रकल्प, नागपूर 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला. 

१४. क्षेत्रीय प्रमुख (पश्चिम विभाग), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, 

गोरेगाव (पू) मुंबई. 

१५. प्रादेशिक सहआयुक्त पश्युसंवर्धन, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व लातूर विभाग 

१६. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व लातूर विभाग 

१७. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्त, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

१८. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

१९.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

२०. निवडनस्ती / पदुम-४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


